शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्र. पकास-२४१९/प्र.क्र.५१/१९/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०६ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०१९/ 
२३१, दि. WA, २०१९ व क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२०/७, दि. १८ जानेवारी, २०२०. 


शासन आदेठा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन, जिंतूर (सद्या कार्यरत शासकीय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर) येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांची 
दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने 
त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ H.2 येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
व कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या र॒जा समाप्तीचा 
दिनांक 
२. ३. शिळ आळा षु. ६. 
श्री. पियुष दिनेश मालपूरे, । शा.नि.क्र.ससेनि- | २०/०७/२०१५ अजित रजा  । १५/०८/२०१७ 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी, ३२१४/ प्र.क्र.१६५/ (म.पू) दि.०९/०१/२०१७ (4.44) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, १४/तांशि-७ ते १३/०१/२०१७ 
जिंतूर. (सद्या कार्यरत दि.१६/०७/२०१५ एकूण ०५ दिवस व 
शासकीय तंत्रनिकेतन, इतर Raa 
इतर २२ दिवस 
कोल्हापूर) 
(एकूण २७ दिवस) 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.५१/१९/तांशि-७ 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२०६१४४५१३७९०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: ल्क, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 


e 
Sudhir Jaya = 
Education Department, postalCode=400032, st=Mahi 


po: , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1e86 
21591748305, 


Shett y rs " 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
श्री. पियुष दिनेश मालपूरे, अधिव्याख्याता, इंग्रजी, शासकीय तंत्रनिकेतन, जितूर (सद्या कार्यरत 

शासकीय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर) (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,औरंगाबाद/ पुणे, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जितूर/कोल्हापूर, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/कोल्हापूर, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


